वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत 
वस्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदरात 
सवलत देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - २५ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१७५/उर्जा-५ 
दि. ७ नोव्हेंबर, २०१५. 
३) दिनांक ३०.१०.२०१८ रोजी अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्यासोबत झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५, 
दि. २१ डिसेंबर, २०१८. 
प्रस्तावना : 
संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याचे वस्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात 
आले आहे. या धोरणा अंतर्गत TAIT प्रकल्पांना वीजदरात सवळत जाहीर करण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये सदर सवळत लागू करण्यात आली आहे. या सवलतीचे 
लाभ घेण्यासाठी SAAT प्रकल्पांना आयुक्‍त (TA), यांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी 
बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु २७ अश्वशक्ती पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग 
धारकांना सदर ऑनलाईन नोंदणी करण्यास विविध अडचणी येत असल्याने त्यांनी ऑनलाईन 
नोंदणी करण्या ऐवजी स्थळप्रतीत प्रस्ताव सादर करण्यास परवाणगी देण्याबाबत शासनाकडे 
विविध निवेदने दिळी आहेत. सदर बाब विचारात घेऊन या यंत्रमाग धारकांना नोंदणी अर्ज 
ऑनलाईन तसेच स्थळ प्रत नोंदणी अर्ज सादर करणे यापैकी कोणत्याही प्रकारात नोंदणी अर्ज 
सादर करू देण्याची मुभा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
प्रस्तावनेतील नमुद वस्तुस्थिती विचारात घेता, २७ अश्वशक्ती पेक्षा कमी जोडभार 
असलेल्या यंत्रमाग धारकांना नोंदणी अर्ज ऑनलाईन किंवा स्थळ प्रत अर्ज यापैकी कोणत्याही 
प्रकाराने नोंदणी अर्ज सादर करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. 
२. २७ अश्वशक्ती कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमाग धारकांनी त्यांचा नोंदणी अर्ज आयुक्‍त 
(TAM), नागपूर, यांच्याकडे स्थळ प्रतीत अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन यापैकी 
कोणत्याही प्रकारात सादर करावा. आयुक्‍त TAM), यांनी सदर प्राप्त झाळेल्या अर्जावर संदर्भ 
क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील अन्य अटी शार्ती नुसार या प्रकल्पांना मान्यता देण्याची 
कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र.१६४९/टेक्स-५ 


>. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२५१७१०५०५९०२ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Sakharam Dina Kharat 
S a kh a fa mM D | al a DN: c=IN, o=Governmen\ Of Mahi pi 
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032 
st=Ma पर 
2.5.4.20=342795 101 cfc08377272f409bc9348c5d84ec89bc33bd49bc 
hi 


Kharat sec os 
(स.दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (सवी, यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय CASH, महावितरण कंपनी, मुंबई ४०००५१. 
११. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, नागपूर 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. सर्व कोषागार अधिकारी 
१६. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, कार्यासन-उर्जा-५/ ऊर्जा-३ 
१७. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, कार्यासन टेक्स-१अ/टेक्स-१ब/टेक्स-२/टेक्स-३/टेक्स-४ 
/रेशीम कक्ष 
१८. निवड नस्ती (कार्यासन टेक्स-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


